रेशीम संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व 
गट-ब (राजपत्रित) अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना/बदली 
याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास शिफारशी करण्यासाठी 
नागरी सेवा मंडळ (१) स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. सपववि-४००२७/१/२०२३-)॥ए५५९५एारा€ए .1'एरार-€१॥॥॥) 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २३ मे, २०२३. 


) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि.३१.०१.२०१४ 

) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि.२०.०५.२०१४ 
३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, एसआरव्ही-२०१४/प्र.क्र.२६/१२, दि.१९.०१.२०१५ 

) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 
५) सहकार, पणन व वदस्ररोद्योग विभाग, शासन निर्णय आस्था-१०२२/प्र.क्र.४६/रेशीम कक्ष, 
दि.०९.०५.२०२२ 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधील तरतूदीनुसार सहकार, पणन व qe 
विभागाच्या अधिपत्याखालील रेशीम संचाळनाळयाच्या आस्थापनेवरील गट-अ व गट-ब (राजपत्रित) 
या संवर्गातील क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांच्या पदस्थापना / बदली याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्यास Prorat 
करण्यासाठी संदर्भाधीन क्रमांक ५ येथील शासन निर्णय दि.०९.०५.२०२२ अन्वये स्थापन करण्यात 
आलेल्या नागरी सेवा मंडळ (१) च्या रचनेमध्ये खालीलप्रमाणे बदल करण्यात येत आहे :- 


अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव (वस्त्रोद्योग) अध्यक्ष 


संचालक, रेशीम संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर | सदस्य 


सह सचिव / उप सचिव (रेशीम कक्ष) सदस्य सचिव 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०५२३१८४१३४३२०२ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ALKA V ॥५०॥१० नककी 


8A8B31532D9A97E1216092 


(अलका जगताप), 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सपववि-४००२७/१/२०२३-०९७<5१॥७५॥॥॥१₹-७५॥॥) 


) मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव 

) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

) मा.विरोधी पक्ष नेता, विधानपरिषद / विधानसभा, मुंबई 

) सर्व मा.विधान परिषद सदस्य/विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 
) 

) 

) 


AN 


०८ 


Cc 
ae 


£33) 


S 


मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन-१२), मंत्राळय, मुंबई 
१०) प्रधान महालेखापाल, महाराष्ट्र -१, (लेखा व अनुज्ञेयता/ ळेखापरिक्षा), मुंबई 
११)महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखापरिक्षा), नागपूर 
१२) संचालक, रेशीम संचालनालय, नागपूर 
१३) उपसंचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, औरंगाबाद 
१४) सहायक संचालक, प्रादेशिक रेशीम कार्यालय, नागपूर/अमरावती/पुणे 
) 
) 


SS 


vo 


944) ad रेशीम विकास अधिकारी, श्रेणी-१/२, जिल्हा रेशीम कार्यालय 
१६) निवड नस्ती (रेशीम कक्ष) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


